"सहकारी सूतगिरण्यांना वित्तीय संस्थांकडून 
मिळणा-या कर्जावरील १२% व्याजाचे प्रदान करणेबाबत”. 
कृष्णा वेरळा मागासवर्गीय सहकारी सूतगिरणी मर्या, 
पलूस, ता. पलूस, जि. सांगली 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्र.सूतगि- ३३२४/प्र.क्र.३१/टेक्स-१ (अ) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १६मार्च, २०२४ 


वाचा :- 
१) शासन निर्णय, क्रमांक बैठक-१५२१/प्र.क्र.२३/टेक्स-१(अ), दि.१७ नोव्हेंबर, २०२३ व शासन 
शुध्दीपत्रक दि. २४.०१.२०२४ 
२) आयुक्‍त (वस्त्रोद्योग) नागपूर यांचे जा.क्र.कार्या ६(१/सूतगि/रू. ५००० प्रतिचाती 
प्रस्ताव/१५९२/२०२४ दि. ११.०३.२०२४ 


प्रस्तावना :- 

शासन निर्णय दि.१७ नोव्हेंबर, २०२३ अन्वये, राज्यातील सहकारी सूत गिरण्यांसुरळीत 
चालाव्यात तसेच आर्थिक अडचणीतून बाहेर याव्यात याकरीता मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेने दिनांक 
११.०१.२०१७ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये लागू केलेल्या योजनेच्या धर्तीवर सहकारी सूतगिरण्यांनी 
वित्तीय संस्थांकडून / रा. स. वि. नि. कडून प्रतीचाती रु.५०००/- प्रमाणे ५ वर्षांसाठी घेणाऱ्या मध्यम 
मुदती कर्जावर (दोन वर्षाच्या मोराटोरिअम काळावधीसह) Hares १२% पर्यंतचे व्याज प्रदान 
करण्याच्या योजनेस काही अटीं व श्तींसह या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आलेली आहे. 


सदर शासन निर्णयास अनुसरुन कृष्णा वेरळा मागासवर्गीय सहकारी सूतगिरणी मर्या., पळूस 
ता. पलूस, जि. सांगली या सूतगिरणीने सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि, सांगली या 
बँकेकडून प्रती चाती रु.५०००/- प्रमाणे घेतलेल्या रु.१२५२.८० लक्ष कर्जावरील १२% प्रमाणे 
दि.२०.१२.२०२३ ते दि.३१.०३.२०२४ या कालावधीसाठी रु.३८,६६,९९९/- इतक्या व्याजाचे प्रदान 
सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि, सांगली या sha करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 


होती. 


सदर सूत गिरणीने घेतलेले कर्ज हे केवळ ५ वर्ष मुदतीसाठी घेतलेले मुदत कर्ज प्रकारचे 
Reducing Balance Method नूसार आहे. तसेच दिनांक ११.०१.२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये जाहीर 
करण्यात आलेल्या योजनेन्वये घेतलेल्या संपुर्ण कर्जाची परतफेड केल्याचे मा.आयुक्त वस्त्रोद्योग, 
नागपूर यांनी दिलेल्या आदेशामध्ये नमूद करण्यात आलेले आहे. 


शासन निर्णय :- 


शासन निर्णय दि.१७ नोव्हेंबर, २०२३ अन्वये, शासनाने घेतलेल्या निर्णयास अनुसरुन खालील 
तक्त्यात दर्शविलेल्या कृष्णा वेरळा मागासवर्गीय सहकारी सूतगिरणी मर्या., पळूस ता. पलूस, जि. 
सांगली या सहकारी सूतगिरणीच्या नावासमोरील स्तंभ क्र.६ मध्ये दर्शविलेल्या बँकेला स्तंभ क्र.५ मध्ये 
दर्शविलेल्या व्याजाच्या रकमेचे प्रदान करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


सूतगिरणीचे ।चात्यांची बिनव्याजी कर्ज | चात्यांच्या प्रमाणात | १२% पर्यंतच्या | SAT खात्यात व्याजाची 
संख्या घेतले होते काय? कोणत्या वित्तीय | व्याजाची रक्कम रक्कमजमा 
असल्यास त्याची | संस्थेकडून / रा.स. | व व्याजाचा | करावयाची त्याचा 


परतफेड केली । वि. नि. कडून किती 
आहे का? कर्ज घेतले आहे? व 
व्याजाचा दर 


कालावधी 


District Central 
Cooperative 
Bank Ltd., 
Sangali. Branch — 
Palus. Dist- Sangli 
Account No. 
105050800001 96 
व्याज दर - १२% IFSC Code — 
IBKL0487SDC 


(रूपये अडतीस लाख सहासष्ट हजार Asal नव्यान्नव फक्त) |B. ३८,६६,९९९/ Pe 


३. वित्त विभाग, परिपत्रक क्र. संकीर्ण २०१६/प्र.क्र.३१/कोषा.प्रशा.५, दि.१० मे, २०१६ मधील परिच्छेद- ओ 
नुसार प्रस्तुत प्रकरणाची माहिती खालीलप्रमाणे आहे - 
१) विभागास प्रदान वित्तीय अधिकार:- २०४९ २५५१ या लेखाशिर्षाखाली सन २०२३-२४ या 


आर्थिक वर्षात रु. 9200.32 लक्ष तरतूद अर्थसंकल्पित आहे. सुधारीत अंदाजपत्रकानूसार 
रु. १०५०.०० लक्ष एवढी तरतूद उपलब्ध आहे. 

२) मंजूर निधी - २०४९ २५५१ या लेखाशिर्षाखाली सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात 
रु.१२०७.३२ लक्ष तरतूद अर्थसंकल्पित आहे. सदर योजना ही अनिवार्य असून भारित स्वरूपाची आहे. 

3) मागील ३ महिन्यांपूर्वी दिलेल्या अनुदानापैकी ७५% किंवा अधिक निधी खर्च झाला आहे - 
लागू नाही. 

४) ज्या लेखाश्ीर्षाखाळी अनुदान वितरीत करण्यांत येत आहे, त्या लेखाशीर्षातर्गत १ वर्षापूर्वीचे 
संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही - लागू नाही. 

५) स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अनुदान देतांना त्यांचेकडून राज्य शासनास येणे नाही किंवा येणे 
रक्‍कम समायोजित करण्यांत आली आहे - लागू नाही. 

६) वैयक्तिक लाभार्थीचे देयक सादर करतांना यादीसह व शक्यतो आधार क्रमांकासह सादर 
करावे - लागू नाही. 

७ बांधकाम विषयक प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता देतांना सक्षम अधिकाऱ्याची मान्यता 
घेतल्याचा उल्लेख आदेशात असावा - लागू नाही. 

८) खरेदी विषयक प्रक्रिया संबंधित अद्यावत शासन आदेझ्ानुसार करावी व तसा उल्लेख 
प्रशासकीय मान्यतेत असावा - लागू नाही. 

९) साहित्य खरेदीची रक्‍कम पुरवठादाराच्या नावे ECS द्वारे आहरीत करावी - लागू नाही. 
४. यासाठी होणारा खर्च “मागणी क्र. व्ही-१, २०४९- व्याज प्रदाने, ०१ देशांतर्गत त्रद्णावरील 
व्याज, २००-देशांतर्गत FAX ROMAN व्याज (०२), इतर संस्थांकडून मिळणा-या कर्जावरील व्याज 
(०२) (०8) वित्तीय संस्थांकडून मिळणा-या कर्जावरील व्याज (अनिवार्य)(२०४९ २५५१)” भारित, ४५- 
व्याज” या लेखाशिर्षाखाली सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात मंजूर केलेल्या तरतुदीमधून भागविण्यात 
यावा. 


५. आयुक्त, THEM, नागपूर यांनी कृष्णा वेरळा मागासवर्गीय सहकारी सूतगिरणी मर्या., पलूस 


ता. पळूस, जि. सांगली या सूतगिरणीने वित्तीय संस्थेकडून घेतलेल्या कर्जावरील यापुढील 


कालावधीसाठी देय होणा-या व्याजप्रदानाचा तिमाही अहवाल शासनास सादर करावा. 


६. या शासन निर्णयाद्वारे मंजूर करण्यात आलेली रु.३८,६६,९९९/- (रूपये अडतीस लाख 


सहासष्ट हजार Awa TAA फक्त) इतकी रक्‍कम अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई येथून आहरीत 


करुन उपरोक्त परिच्छेद-१ मधील तक्त्यातील स्तंभ क्र.५ मधील व्याजाची रक्कम स्तंभ क्र.६ मध्ये 


नमूद केलेल्या बँकेच्या खाते क्रमांकांमध्ये RTGS द्वारे वितरीत करण्याची कार्यवाही करण्याकरीता 
श्री. सु. पु. पांगारकर, कक्ष अधिकारी (रोख शाखा), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय 


विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२ यांना “आहरण व संवितरण अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


तसेच, श्री.श्रीकृष्ण पवार, उप सचिव (सूतगिरणी), (५०००९) सहकार, पणन व वदस्रोद्योग विभाग, 


मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ यांना “नियंत्रण अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


७. वरीलप्रमाणे मंजूर करण्यात आलेला निधी संबंधित बँकेस वितरीत केल्यानंतर आहरण व 
संवितरण अधिकारी यांनी सदर रक्कम प्राप्त झाल्याबाबतचे प्रमाणपत्र संबंधित बँकेकडून प्राप्त करुन 
घ्यावे व त्याची प्रत शासनास सादर करावी. 
८. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या दि.१२.०४.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार व 
०४.०३.२०२४ च्या परीपत्रकानूसार विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 
र. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०३१६१५५७५५२४०२ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने. 
SURYAKANT र 


2.5.4.20=807915039b19946107c26978f204a984f59902046b5 
9aa4af1f7053ae69e9f74, postalCode=400032, 


st=Maharashtra, 
serialNumber=0A6F6D0FB527805 1673FB4ABODCFFE9098509 
649852FFED3A3EFF7FO95B40AEA, cn=SURYAKANT G GOLE 


Date: 2024.03.16 16:07:23 +05'30' 


(सुर्यकांत गोळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
Wa:- 
१) महालेखाकार, महाराष्ट्र- 9 (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखापरिक्षा), मुंबई / नागपूर. 
२) मा. मंत्री (वस्त्रोद्योग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३) सचिव (वस्त्रोद्योग) यांचे स्वीय सहायक, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
8) आयुक्त, वस्त्रोद्योग, TAA संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर . 
) 
) 
) 


५) सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे. 
६) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
७) निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई. 


८) सहसंचालक, लेखा व कोषागारे,संगणक कक्ष, नवीन प्रशासन भवन, मंत्रालय, मुंबई. 

९) वित्त विभाग, व्यय-२/अर्थसंकल्प-३ व १३, मंत्रालय, मुंबई. 

१०) अवर सचिव (कार्यासन १७ स), सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११) शाखा व्यवस्थापक, कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि, कोल्हापूर. 

१२) अध्यक्ष, कृष्णा वेरळा मागासवर्गीय सहकारी सूतगिरणी मर्या., पळूस ता. पळूस, जि. सांगली 
१३) कार्यासन अधिकारी, (रोख शाखा), सहकार पणन व वस््रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई (३ प्रती). 
१४) निवड नस्ती (टेक्स-१ (3) / टेक्स-१ (ब) 


*-> rer <-* ६-- 


